महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा 
मुख्य परीक्षा - २०१७ मधील सहाय्यक 
कार्यकारी अभियंता, गट अ या पदावर 
सविस्तर नियुक्तीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः जीएबी-२०१९/ प्र.क्र.१५०/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ०७.०१.२०२२ 
वाचा = 
१) सा. बां. वि., शासन निर्णय क्र.जीएबी-२०१९/प्र.क्र.१५०/सेवा-२, दि 99/02/2029 


शासन आदेश 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये श्रीमती सोनल भानुदास गाडेकर यांना या विभागात महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवेतील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, गट-अ या पदावर दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती देण्यात आली असून, प्रथम वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. श्रीमती सोनल गाडेकर 
यांनी प्रथम वर्षाचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. सबब श्रीमती सोनल गाडेकर यांचे प्रथम वर्षाचे प्रशिक्षण 
संपुष्टात आणून त्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी सविस्तर नियुक्ती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | सहायक कार्यकारी अभियंता | वाटप करण्यात नियुक्तीचे ठिकाण 
यांचे नांव ( सर्वश्री) आलेला महसुली 
संवर्ग 
णं श्रीमती गाडेकर सोनल औरंगाबाद सा. बां. (पुल) संकल्पचित्र विभाग, 
भानुदास औरंगाबाद 


२. श्रीमती सोनल गाडेकर यांचे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथील प्रशिक्षण 
दिनांक 39/92/2029 (म.नं.) रोजी संपुष्टात आणण्यात येऊन या आदेशान्वये श्रीमती सोनल गाडेकर 
यांना वरीलप्रमाणे नियुक्तीचे आदेशा देण्यात येत आहेत. श्रीमती सोनल गाडेकर यांचा दिनांक 
०१/०१/२०२२ ते प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी हा सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी 
म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती ), नियम, १९८१ मधील नियम ९ (१४) (एफ) मधील तरतुदीनुसार 
“कर्तव्यकाळ” म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांना सदर आदेशाच्या दिनांकापासून पदग्रहण 
अवधी कालावधी अनुज्ञेय राहील. 


३. श्रीमती सोनल गाडेकर यांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. जीएबी-२०१९/ 
प्र.क्र.१५०/ सेवा-२, दिनांक ११/०२/२०२१ मधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


झासन आदेडा क्रमांकः जीएबी-२०१९/ प्र.क्र.१५०/सेवा-२ 


oe 


श्रीमती सोनल गाडेकर यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ 


रुजू व्हावे. या आदेशाचे पालन न केल्यास त्या शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


टु. 


संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना कळविण्यात येते की, सदर 
आदेशान्वये आपल्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक विभागात नियुक्‍ती दिलेले उक्त अभियंते तात्काळ हजर 
न झाल्यास शासनास कळविण्यात यावे. जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०७१७१४५९००१८ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०७८ ww A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally 
DN: c=IN, 0=Governmen t Of Maharashtra, ou=Public Works Department, 


100032, st=MAHARASHTRA, 


Patil Swati Sachin 2: 


erialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c48905daSf33dba9c8 
hit 


‘all be 
6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 
Date: 2022.01.07 17:16:09 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

महाळलेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (पुल व इमारती) मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 

सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 

अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 


. श्रीमती सोनल भानुदास गाडेकर, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांना अधीक्षक अभियंता तथा सह 


संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्यामार्फत 
मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन सेवा-१, आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 


. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


1a756cd7e1e1 ea2a6f91 922d 1 0F 1 03cebd44790093322544672e 


